Reg . No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , 


अंक १६ ] 


गुरूवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

१ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१-१०० 


पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 

( 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


9-0 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . २७ ९ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


, 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

. 
शुद्धीपत्र 


क्रमांक ७८ - लसिंका - २-२०२२. 


या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२०-२१ , मौजा कोची , ता . राळेगांव या प्रकरणातील कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना महाराष्ट्र 


अ . - एक -१ ( १५११ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक मे ०६-१२ , २०२१ रोजी पान क्र . १२-१३ , अ.क्र . ४७६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . 

परंतु सदर कलम ११ चे प्रारंभिक अधिसूचनेतील खालील गटातील शेत जमीन ०.५० हे . आर क्षेत्र दिंडोरा बॅरेज मध्ये संपादित झाल्याचे कार्यकारी 
अभियंता , बेंबळा कालवे विभाग , यवतमाळ यांनी पत्र क्र . १५२४ , दिनांक ९ जून २०२१ नुसार या कार्यालयास कळविले आहे व त्यानुसार सुधारित संयुक्त 
मोजणी अहवाल उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राळेगांव यांचेकडून पत्र क्र . १० ९ ५ , दिनांक ६ एप्रिल २०२२ नुसार केला आहे . त्यानुसार कार्यकारी अभियंता , 
बेंबळा कालवे विभाग , यवतमाळ यांनी पत्र क्र . १४७३ , दिनांक ८ एप्रिल २०२२ नुसार दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी या कार्यालयास कळविले आहे . त्याप्रमाणे 
शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . – 


, 


, 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२०-२१ , मौजा कोची , ता . राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 


, 


, 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


भूमापन क्र . / स . नं . 


अ . क्र . 


भूमापन क्र . / स . नं . 


संपादित क्षेत्र 
हे . आर 


सुधारीत मोजणी अहवालानुसार 

संपादित क्षेत्र 
हे . 


/ गट क्र . 


/ गट क्र . 


आर 


५ 


५७/४ 


०६६ 


५ 


५७/४ 


०१६ 


प्रस्तावातील एकूण क्षेत्र 


. 


२३५ 


प्रस्तावातील एकूण क्षेत्र . . 


१८५ 


यवतमाळ : 


सविता चौधर , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) , 
लघुसिंचन कामे क्र . २ , यवतमाळ . 


दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . २८० . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


निवडणूक कालावधीकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गत सुधारित प्रतिबंधात्मक आदेश 


f 


, 


क्रमांक कक्ष - ८ - अका ( गृह ) -कावि - ९५६-२०२१. 

ज्याअर्थी , मा . मुख्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या रिक्त होणा - या जागांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला असून घोषीत केलेल्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे . त्यामुळे विधानपरिषद 
निवडणूक २०२१ च्या अनुषंगाने दिनांक १० डिसेंबर २०२१ मतदानाचे दिवशी निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार 
पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून खालील प्रमाणे नमूद बाबींवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी 
खात्री झाली आहे . 
( १ ) ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे त्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणापासून २०० मीटर परिसरात सर्व पक्षकारांचे मंडप , सर्व दुकाने , मोबाईल फोन , 

पेजर , वायरलेस सेट , ध्वनीक्षेपक , सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे , निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त खाजगी वाहन , संबंधित 

पक्षांचे चिन्हांचे प्रदर्शन व निवडणूक कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 
( २ ) जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर २०० मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहतील . 
( ३ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ अन्वये कोविड -१ ९ च्या अनुषंगाने नियमावलीचे संबंधाने निर्गमित केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होणार 

नाही , याची दक्षता घ्यावी . 
त्याअर्थी , मी शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून या आदेशाद्वारे दिनांक १० डिसेंबर २०२१ रोजी करिता वरिल ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंत निबंध घालीत आहे . प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामिल करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करून त्यांस 
प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ . 

८ 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


३ 


3 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८१ . 


, 


संदर्भ . ( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक जिविशा - का.व.सु. - प्रतिबंधक - ५७६०-२०२१ , दिनांक ०७ डिसेंबर , २०२१ . 

या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष - ३ - आ.व्य . - कलि - कावि - १६१८-२०२१ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करणेबाबत 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक कक्ष - ८ - अका ( गृह ) -कावि - ९५६-२०२१. 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजी ख्रिश्चन धर्मीयांचा “ नाताळ सण साजरा करण्यात येणार आहे . जिल्ह्यातील नगर 
पंचायत , मानोराची निवडणूक आणि एकूण ११८ ग्रामपंचायतच्या पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ रोजी 
मतदान व दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्टया संवेदनशील असून नजीकचे काळात शेजारचे अकोला , , 
अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या जातीय घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी सण उत्सव व निवडणुकीचे काळात उमटुन जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्यस्थितीत राज्यात एस.टी. महामंडळ कर्मचारी यांचा महामंडळास महाराष्ट्र शासनात 
समावेश करण्याचे मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू आहे . राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीस मागासवर्गीयांना ३३ % आरक्षण कायम ठेवावे या 
मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनाकडून विविध प्रकारच्या आंदोलनांचे आयोजन करण्यात येत आहे . एमएसपी कायदा लागू करणे , शेतकरी 
कर्जमाफी , पीक कर्जमंजुरी , दुध दरवाढ , वाढती महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध मागण्या संदर्भात विरोधी 
पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्टया आणि सण उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . करीता जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करीता दिनांक १३ 
डिसेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोंष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 
( १ ) शस्त्रे , सोट , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 

कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स प्रदर्शन करणे 
( ५ ) वाद्य वाजविणे , किंकाळया फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमत्ता 

यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोगं आणने , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा 

त्याचा लोकांमध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 
तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास 
एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोविड -१ ९ 
प्रतिबंधक उपाययोजनाचे अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या बाबींचे पालन करुन प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर 
शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून 


1 


, 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


, 


शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से . ) , 

जिल्हादंडाधिकारी , 


वाशिम : 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 


वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . २८२ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ . ( १ ) पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि.वि.शा. - ८०४०-२०२१ , दिनांक ०२-१२-२०२१ . 

आदेश 


क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७ - कावि - १३४०-२०२१. 


उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दि . ०१ जून २०२० पासून कारोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये प्रभावी 
उपाययोजना करण्याकरिता कलम १४४ लागू करण्यात आली आहे . तरी अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यांतर्गत कोरोना प्रतिबंधक नियमांमध्ये शिथीलता देण्यात 
आली आहे . 


तसेच दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्रिपुरा राज्यातील घटनेच्या निषेधार्थ , रजा अॅकेडमी तर्फे महाराष्ट्र बंदचे आवाहन करण्यात आले होते . 
बंद दरम्यान शहरात काही ठिकाणी दगड फेक करून अमरावती शहरामध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती . 


. 


तसेच सदर घटनेच्या निषेधार्थ दि . १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भारतीय जनता पार्टी व व्यापारी संघटनेकडून १६.०० वा . पर्यंत अमरावती शहर व 
अमरावती ग्रामीण भागात दुकाने बंद ठेवावी अशी विनंती करून अमरावती बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते . त्यादरम्यानसुद्धा शहरात काही ठिकाणी 
तोडफोड झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता . 

दि . ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी बाबरी मस्जीद पतन दिन किंवा विजय दिवस साजरा करण्यात येतो . तसेच दि . ०६ डिसेंबर २०२१ रोजी 
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कॅन्डल मार्च काढण्यात येतात . दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी दत्त जयंती असल्याने सण - उत्सवाचे औचित्य साधून 
अचानक कुठल्याही संघटनेकडून किंवा धार्मिक संघटनेकडून मिरवणूक व यात्रा उत्सव भरविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच संचारबंदी दरम्यान होणा - या अडचणी करीता विविध स्थानिक मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष 
आपल्या मागण्यांकरीता अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव पेट्रोल व डिझेल दरवाढी विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी 
आंदोलने केली जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दिल्ली येथे 
शेतकरी आंदोलन समर्थनार्थ पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 


1 


1 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता आंदोलने करतात त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दि . ०४ डिसेंबर २०२१ चे ००.०१ वा . पासून 

ते 
दि . १८ डिसेंबर २०२१ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्याबाबतचे आदेश निर्गमीत करण्यात यावेत . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


अधिसूचना मुं.पो. कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तूमुळे जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 
( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


- 


( ३ ) दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 
( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन करण्यास . 
( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे , संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र विचीत्र कृती करणे , बदनामीकारक बोलणे , 

छायचित्राचे प्रदर्शन करणे . 


अधिसूचना मुं . पो . का . , १ ९ ५१ कलम ३७ ( ३ ) 
कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या मु.पो.का. च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . ०४ डिसेंबर 
२०२१ चे ००.०१ पासून ते दि . १८ डिसेंबर २०२१ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात लागू 
राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई करण्यात 
येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ 
च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय 
कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस 
स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 


f 


, 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . ३ डिसेंबर २०२१ रोजी जारी केले . 


अमरावती : 
दिनांक 3 डिसेंबर २०२१ . 

३ 


आशिष बिजवल , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . २८३ . 


वाचा . ( १ ) पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा - प्रतिआदेश -३ ९८५-२०२१ , दिनांक २७-११-२०२१ . 


, 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२ - कावि - १३७१-२०२१. 


1 


, 


ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात बस दरात झालेली वाढ , अति पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान संदर्भात किंवा 
ओबीसी आरक्षण , आरक्षण संदर्भात निदर्शने , मोर्चा , आंदोलने तसेच मराठा आरक्षण , कृषी कायदा विरोधात तसेच विज बिलासंदर्भात शेतक - यांच्यावतीने 
कर्जमाफी , कांदा निर्यात बंदी व तसेच या काळात हिंदु , मुस्लीम व अनुसूचित जातीच्या संघटनातर्फे विविध कारणावरून मिरवणुका , रॅली व मोर्चा सारखे 
आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . इतर विरोधी राजकीय पक्ष , संघटना , सामाजिक संघटना , सामाजिक कार्यकर्ते , कर्मचारी संघटना यांचे 
द्वारा त्यांचे मागण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रीत करण्याकरिता धरणे , आंदोलने , निवेदने , मोर्चा उपोषण इ . स्वरूपाचे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . तरी संभाव्य कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तसेच कोरोना लसीकरण , लसीची कमतरता , ऑक्सीजन तुटवडा , रशियन लस स्पुटनिक 

, 
याकारणावरून कोवीड १ ९ संदर्भात घालण्यात आलेले निर्बंध पाहता यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा दृष्टीने १-१२-२०२१ चे 
0०.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते दिनांक ३१-१२-२०२१ चे २४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) जिल्ह्यात कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याबाबत कळविले आहे . 

तरी वरिल काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व - हाडे , अपर 


, 


अ . - एक -२ ( १५११ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 


( १ ) शस्त्र , काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 
( २ ) लाठ्या , काठ्या , किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 

नाहीत . 


( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 


( ४ ) दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


( ५ ) आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटबनात्मक नकला करणार नाही , सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 

धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 

व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 
( ६ ) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वादय वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 

नाहीत . 


, 


, 


तसेच , ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा तसेच समक्ष अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका / कार्यक्रम यांना ( शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी यांचे धरणे 
आंदोलन इ . वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 

ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा - यांना धरणे / आंदोलन / निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास 
त्याकरीता पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 


. 


1 


सदरील आदेश मी , यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक ०१-१२-२०२१ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते 
दिनांक ३१-१२-२०२१ चे २४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) अंमलात राहील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार / पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . २८४ . 


वाचा. 


. ( १ ) पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा - प्रतिआदेश - ४२११-२०२१ , दिनांक १३-१२-२०२१ . 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२ - कावि -१४ ९३-२०२१. 


, 


ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या कर्मचा - यांकडून होत असलेले 
आंदोलन , पुसद तालुक्यात घडलेली घटना पाहता गोरसेना संघटना तसेच इतर संघटनांकडून आंदोलने , निदर्शने करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . पेट्रोल - डिझेल दरात झालेली वाढ , अति पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान संदर्भात किंवा ओबीसी आरक्षण संदर्भात निदर्शने , मोर्चा , आंदोलने 
तसेच मराठा आरक्षण , कृषी कायदा विरोधात तसेच विज बिलासंदर्भात इ . कारणावरून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . शेतक - यांच्या वतीने कर्जमाफी , कांदा निर्यात बंदी व तसेच या काळात हिंदु , मुस्लीम व अनुसूचित जातीच्या संघटनातर्फे विविध कारणावरून 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


७ 


. 


1 


मिरवणुका , रॅली व मोर्चा सारखे आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी संभाव्य कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तसेच कोरोना 
लसीकरण , लसीची कमतरता , ऑक्सीजन तुटवडा , रशियन लस स्पुटनिक याकारणावरून कोविड -१ ९ संदर्भात घालण्यात आलेले निबंध पाहता 
यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा दृष्टीने १६-१२-२०२१ चे 00.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते दिनांक ३१-१२-२०२१ चे २४.०० वा . 
( मध्यरात्री पर्यंत ) जिल्ह्यात कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याबाबत कळविले आहे . 

तरी वरिल काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व - हाडे , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 


अपर 


, 


, 


( १ ) शस्त्र , काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 
( २ ) लाठ्या , काठ्या , किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील , अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 

नाहीत . 


( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 
( ४ ) दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
( ५ ) आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नकला करणार नाही , सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 

धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , 

व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 
( ६ ) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 

नाहीत . 


, 


तसेच , ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 


, 


1 


f 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा तसेच समक्ष अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका / कार्यक्रम यांना ( शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी यांचे धरणे / 
आंदोलन इ . वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 


ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा - यांना धरणे आंदोलन / निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास 
त्याकरीता पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 


सदरील आदेश मी , यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . सदरचा आदेश दिनांक १६-१२-२०२१ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) ते 
दिनांक ३१-१२-२०२१ चे २४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) अंमलात राहील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार / पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


हे आदेश दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


ललितकुमार व - हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


यवतमाळ 


दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 . AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


